प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. 
बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी लि, 
देवधरी, ता. राळेगांव, जि.यवतमाळ. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स १(अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२.११.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयातील 


परिच्छेद क्र.२ मधील तक्त्यातील अनुक्रमे ब) मध्ये शासकीय भागभांडवल (३०%) च्या समोरच्या रकान्यात 


“१५८२.२६” या ऐवजी “१८५२.२७” तसेच क) मध्ये दीर्घ मुदती कर्ज (६०%) च्या समोरच्या रकान्यात 


"३७०४.५६" या ऐवजी "३७०४.५५" असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१५४७०१५००२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


. . |, O= 

V l ५ h a | V | ५ h Va ५ ou=Co-op Marketing and Textile, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9 


M a d a n e 428966ce3233edb83a20c38834c19f2e3793 


,cn=Vishal Vishvas Madane 
Date: 2019.01.04 15:51:44 +05'30° 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालकवद्तरोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

आयुक्‍त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्‌दीपत्रक क्रमांकः प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स-१ (अ) 


qo. 
99. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 

प्रादेशिक उप संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ 

जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यवतमाळ 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई 


कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत) 


अध्यक्ष, बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., देवधरी, ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ 


निवडनस्ती (टेक्स-१(अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


